नियतकालिक बदल्या - सन-२०१८ 
प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा (गट -अ) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०३/२०१८)/तांशि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० मे, २०१८ 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४(४) नुसार प्राध्यापक व 
सहयोगी प्राध्यापक,शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा 
(गट-अ) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेशा शासन देत आहे. बदलीनंतर 
संबंधित अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-३ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
कार्यरत संस्था 
डिक २ ३ 1 ee 
प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 
| . | ST. St. एन. चौधरी, प्राध्यापक, शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
विद्युत अभियांत्रिकी, महाविद्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदावर 
पुणे 
प्राध्यापक, उपयोजित यंत्रशास्त्र 
२. डॉ. बी.जी.बिराजदार शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, उपयोजित महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे रिक्‍त 
यंत्रशासत्र, अभियांत्रिकी पदावर 
महाविद्यालय, पुणे 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी 
३. डॉ.एस.एस. मोहिते, शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, | महाविद्यालय,औरंगाबाद येथे रिक्‍त 
शासकीय अभियांत्रिकी पदावर 


महाविद्यालय, कराड 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०३/२०१८)/तांशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
कार्यरत संस्था 
शि २ ३ 1 छे. 
सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
सहयोगी प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
| . | डा.श्रीमती ए.डी. ठुबे, सहयोगी शासकौय अभियांत्रिकी प्रशासकोय बदली 
प्राध्यापक, स्थापत्य महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी,अभियांत्रिकी पदावर 
महाविद्यालय, पुणे 
सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत अभियांत्रिकी 
२. | श्रीमती व्ही.एस. राजगुरु, शासकीय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे 
अभियांत्रिकी ,अभियांत्रिकी |) श्रीमती ठोसर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
महाविद्यालय, पुणे होणाऱ्या पदावर 
३. | श्रीमती एस. आर. कुरोडे, शासकौय अभियांत्रिकी प्रशासकोय बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, विद्युत महाविद्यालय, कराड येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी ,अभियांत्रिकी पदावर 
महाविद्यालय, पुणे 
४. | श्रीमती ए. जी. ठोसर, सहयोगी | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथे विनंती बदली 
प्राध्यापक, विद्युत श्रीमती राजगुरु यांच्या बदलीने 
अभियांत्रिकी,शासकीय रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 
सहयोगी प्राध्यापक, उपयोजित BATA 
५. श्रीमती एस.एन. माढेकर, शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, उपयोजित | महाविद्यालय, जळगाव येथे रिक्‍त 
aaa, अभियांत्रिकी पदावर 
महाविद्यालय, पुणे 
६. | श्रीमती एस.के हिरडे, सहयोगी शासकोय अभियांत्रिकी विनंती बदली 
प्राध्यापक, उपयोजित महाविद्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त 
GAIA, शासकीय पदावर 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
कराड 
सहयोगी प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी 
७. | श्री. यु. एन. ate, सहयोगी शासकौय अभियांत्रिकी प्रशासकोय बदली 
प्राध्यापक, यंत्र अभियांत्रिकी, | महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे रिक्‍त 
शासकीय अभियांत्रिकी पदावर 


महाविद्यालय, जळगाव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०३/२०१८)/तांशि-१ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव,पदनाम व बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीचा प्रकार 
कार्यरत संस्था 
a 2 3 1 aaa 
सहयोगी प्राध्यापक, उपकरणीकरण 
८. | डॉ. सी. वाय. पाटील, सहयोगी शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
प्राध्यापक, उपकरणीकरण, | महाविद्यालय, अमरावती येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पदावर 
पुणे. 
सहयोगी प्राध्यापक, संगणक अभियांत्रिकी 
९. | श्रीमती व्ही.एच.इनामदार , शासकोय अभियांत्रिकी प्रशासकीय बदली 
सहयोगी प्राध्यापक, संगणक | महाविद्यालय, औरंगाबाद येथे रिक्‍त 
अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी पदावर 
महाविद्यालय, पुणे. 
2. उपरोक्त प्रमाणे प्रशासकीय बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. विनंती बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन 
नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


3. सदर बदली आदेशाची प्रभावीपणे अमंलबजावणी होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित संस्थाप्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे.याबाबतचा पाठपुरावा 
संबंधित विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालक यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या 
आदेझाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्यात संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्यामार्फत शासनास सादर 
करावा. 


8. संबंधित अधिका-यांच्या कार्यमुक्‍ततेच्या दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक 
३०/०६/२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेने काढावे. दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन 
संबंधित अधिकारी बदलीच्या संस्थेत रुजू झाल्यानंतर बदली नंतरच्या संस्थेने काढावे. सदर 
अधिका-यांना दिनांक ०१/०७/२०१८ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या संस्थेतील 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना Aas: जबाबदार धरण्यात येईल. 


५. बदली झालेल्या अधिका-याने अनधिकृत रजेवर जाऊ नये. तसेच त्यांचे लक्ष सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा,दि. ३०/८/१९८२ च्या परिपत्रकाकडे 
वेधण्यात येत आहे.त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास,ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी नोंद 
घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदल्या-२०१८/ (प्र.क्र. १०३/२०१८)/तांशि-१ 


&. 


सदर झासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१ ८०५२३०१९४२०३४७०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रतिः- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sameer 0000011 ea 
Laxman Dhere 2 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित अध्यापक (संबंधित प्राचार्यामार्फत) 


१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री,उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

३. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

५. सर्व प्राचार्य/ संचाळक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती/तांशि-१. 


0 (२ G&G -€४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


